महाराष्ट्र शासन 


उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातून कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२४/प्र.क्र.१११ (१)/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- पाटबंधारे व वीज विभाग, शासन निर्णय क्र.जीएबी-१०७०-ई(१), दि.१९.१२.१९७०. 


शासन seat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रशासकीय नियंत्रणाखाळीलळ उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
(वेतसंरचना एस-२०: रु.५६१००-१७७५००) या निम्न संवर्गातील अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये 
विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) (वेतनसंरचना एस-२३ : रु. ६७७००- 
२०८७००) या वरिष्ठ संवर्गात सन २०२३-२४ च्या नियमित निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. । ज्येष्ठता क्रमांक | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना वाटप झालेला | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. व दिनांक प्रवर्ग महसूली 
विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१ २२५ श्री. शिवराम | सा. बां. उप विभाग, छत्रपती कार्यकारी अभियंता,जिल्हा 
'वर्‌१०२०२३ | जनार्दन केत. तुळजापुर जिल्हा, | संभाजीनगर | परिषद (सा. बां.) विभाग, 
(खुला) धाराशिव. धाराशिव. (रिक्‍त पदी) 
२ २२ श्री.जितेंद्र सा. बां. उप विभाग, | अमरावती | पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे 
"28.99.2023 | नारायणराव काळे. । खामगांव, बुलडाणा. निर्गमित करण्यात येतील. 
(इ.मा.व.) 
३ 23 श्री. नितिन प्रभाकर | सार्वजनिक बांधकाम नागपूर कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
"28.99.2023 | मुत्यालवार. उप विभाग, पोंभर्णा. (आदिवासी) विभाग, चंद्रपूर. 
(खुला) (रिक्‍त पदी) 
४ २४ श्री. सुनिळ नागोराव | सार्वजनिक बांधकाम नागपूर सहाय्यक मुख्य अभियंता, 
"28.99,2023 | बावणे. उपविभाग, एटापल्ली सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
(भ.ज.-ब) विभाग, नागपूर. 
(रिक्‍त पदी) 
4 २५ श्री. महेश | सार्वजनिक बांधकाम | अमरावती =| कार्यकारी अभियंता, 
"28.99.2023 | मनोहरराव उपविभाग यवतमाळ. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
माथुरकर. पुसद, यवतमाळ. 
(इ.मा.व.) (श्रीमती पुजारी यांच्या जागी) 


शासन Seal क्रमांकः पदोन्न-११२४/ प्र.क्र.१११(१)/ सेवा-१ 


Eee 


& २६ श्री. लक्ष्मीकांत | सार्वजनिक बांधकाम | नागपूर | कार्यकारी अभियंता, नागपूर 
"२४.११२०२३ | प्रकाशराव उपविभाग क्र.४, महानगर  प्रदेश& विकास 
राऊळकर. नागपूर. प्राधिकरण, नागपूर. 
(इ.मा.व.) (रिक्‍त पदी) 
७ २७ श्री. प्रकाश रामदास | जिल्हा परिषद बांधकाम नागपूर कार्यकारी अभियंता, नागपूर 
"28.99.2023 | ताकसांडे. उपविभाग नागपूर. सुधार प्रन्यास नागपूर. 
(अ.जा.) (रिक्‍त पदी) 
८ ३६ श्री.रामराज मधोसिग | दक्षता व गुण नियंत्रण नागपूर | कार्यकारी अभियंता, 
"२४११२०२१२३ ठाकूर. मंडळ (सा.बां.) नागपूर. नगरपरिषद प्रशासन 
(खुला) संचालनालय, चंद्रपूर. 
(रिक्‍त पदी) 
९ ४६-अ श्री.प्रशांत water । राष्ट्रीय महामार्ग पुणे कार्यकारी अभियंता, 
"२२९०२२०२१४ | महाजन. विभाग, सोलापूर नगरपरिषद प्रशासन 
(खुल) संचालनालय, सांगली. 
(Raa पदी) 
१० ४८ श्री. प्रमोद बाबाराव | जिल्हा परिषद बांधकाम | अमरावती । कार्यकारी अभियंता, 
"२४.११२०२३ | वानखेडे. (इ.मा.व.) | उपविभाग, हिंगणा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
aR. (रिक्‍त पदी) 
११ ४९ श्री. विलास । सार्वजनिक बांधकाम | अमरावती | कार्यकारी अभियंता, दक्षता व 
"२४.११२०२३ | प्रल्हादराव देशमुख. | विभाग, बुलडाणा. गुणनियंत्रण मंडळ, अमरावती. 
(खुला) (रिक्‍त पदी) 
१२ Yo श्री.तुषार श्रीनिवास | सा. बां. उपविभाग, पुणे कार्यकारी अभियंता, उप मुख्य 
"28.99.2023 | शिरगुपे. (खुला) जयसिंगपूर. प्रकल्प व्यवास्थापन, महाराष्ट्र 
मेट्रो रेल कॉ. लि. (महा.मेट्रो), 
पुणे. (रिक्‍त पदी) 
१३ ५१ श्री.दिलीप नारायण । राष्ट्रीय महामार्ग नाशिक । कार्यकारी अभियंता , दक्षता व 
"28.99.2023 | ARS. (इ.मा.व.) उपविभाग, गुणनियंत्रण मंडळ, नाशिक. 
अहमदनगर. (रिक्‍त पदी) 
१४ 4Q आरिफ अब्दुल शोख. | सा.बां. (बांधकाम) नागपूर कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
"२४.११२०२३ | (खुला) उपविभाग क्र.२, पशु व मत्स्य विद्यान विद्यापीठ, 
नागपूर. नागपूर. (रिक्त पदी) 
१५ 43 श्री. राहूल देविदास | सार्वजनिक बांधकाम नाशिक । कार्यकारी अभियंता, जळगांव 
"२४.११२०२३ | पाटील. (खुला) उपविभाग, जामनेर, महानगरपालिका, जळगांव. 
जळगांव. (रिक्‍त पदी) 
१६ By श्री. विजय हिरालाल | महाराष्ट्र अभियांत्रिकी नाशिक । कार्यकारी अभियंता, मार्ग 
"२४००११२०२३ | कोटेचा. (खुला) संशोधन संस्था, मेरी, प्रकल्प विभाग क्र.२, 
नाशिक अहमदनगर. (रिक्‍त पदी) 
१७ BG श्री. कुंडलिक | सार्वजनिक बांधकाम पुणे कार्यकारी अभियंता 
"28.99.2023 | माणिक उबाळे. उपविभाग, करमाळा. नगरपरिषद प्रशासन 
(खुला) संचालनालय, सोलापूर. 
(Raa पदी) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन Seal क्रमांकः पदोन्न-११२४/ प्र.क्र.१११(१)/ सेवा-१ 


कहा 


१८ ५६ श्री.इश्वरानंद राष्ट्रीय महामार्ग । अमरावती । कार्यकारी अभियंता, 
"28.99.2023 | जुगलकिशोर उपविभाग WY, अमरावती महानगरपालिका, 
पनपालीया. (खुला) । अमरावती. अमरावती. (रिक्‍त पदी) 
१९ 49 श्री. Uda आनंदा | रा.म.उपविभाग, क्र.२ नाशिक कार्यकारी अभियंता 
"२४.११.२०२३ | पाटील. (इ.मा.व.) नाशिक. अहमदनगर महानगरपालिका, 
अहमदनगर. (रिक्‍त पदी) 
२० ष्ट श्री. दिगंबर नाटूबा | सा. बां. उपविभाग, छत्रपती कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
"२४.११२०२३ कोल्हे. (खुला) बदनापूर जि.जालना. संभाजीनगर । राज्य ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, जालना. (रिक्‍त पदी) 
२१ 4g श्री.श्रीधर मधुकर | सार्वजनिक बांधकाम पुणे कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय 
"28.99,2023 | घाटगे. (खुला) मंडळ, कोल्हापूर. महामार्ग विभाग, कोल्हापूर. 
(रिक्‍त पदी) 
२२ ६१ श्री. संजीव शरदराव | राष्ट्रीय महामार्ग नागपूर कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय 
"२४.११.२०२३ | जगताप. (खुला) उपविभाग क्र.२, नागपूर. महामार्ग विभाग, नागपूर. 
(रिक्‍त पदी) 
२३ ६४ श्री. गोपाल अशोक | सावर्जनिक बांधकाम | छत्रपती | सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य 
"२४.११.२०२३ | पातुरकर. (खुला) प्रादेशिक विभाग, | संभाजीनगर | अभियंता सार्वजनिक बांधकाम 
छत्रपती संभाजीनगर. विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
(Raa पदी) 
२४ ६५ श्री. Wert दादोजी । राष्ट्रीय महामार्ग पुणे कार्यकारी अभियंता, 
"२४११२०२१२३ BASH. (खुला) उपविभाग भवानी मंडप, नगरपरिषद प्रशासन 
कोल्हापूर. संचालनालय, सातारा. 
(रिक्‍त पदी) 
२५ ६६ श्री.देपक नारायण राष्ट्रीय छत्रपती कार्यकारी अभियंता, 
"28.99.2023 | टेकाळे. (खुला) महामार्ग विभाग, लातूर. | संभाजीनगर | संकल्पचित्र मंडळ (पूल व 
इमारती), नांदेड. 
(Raa पदी) 
२६ ६७ श्री. संतोष । मार्ग प्रकल्प (सा.बां) | कोकण-२ । कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र 
"२४.११.२०२३ | बालाजीराव उपविभाग, सातारा. राज्य पायाभूत विकास 
बंम्पलवार. (खुला) महामंडळ, मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
२७ ६८ श्री. धनंजय रामराव | सार्वजनिक बांधकाम | कोकण-१ । कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
"२४.११२०२३ | भोसले. (खुला) उपविभाग, शाहूवाडी ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 
मलकापूर, कोल्हापूर. सिंधुदुर्ग. (Rat पदी) 
२८ ६९ श्री. मिलिद सुधाकर | जि.प.बांधकाम छत्रपती कार्यकारी अभियंता, जिल्हा 
"28.99,2023 | ठोंबरे. (खुला) उपविभाग सांगोला | संभाजीनगर । परिषद (सा.बां), हिंगोली. 
जि.सोलापूर. (रिक्‍त पदी) 
२९ ७१ श्री. दिलीप श्रीराम | सा.बां.(पूर्वौ| उपविभाग, | कोकण-२ | कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र 
"२४०११२२०२३ | हिंगे. (इ.मा.व.) परळ, मुंबई. राज्य पायाभूत विकास 
महामंडळ, मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
३० ७२ श्री. संजय लक्ष्मण | जिल्हा परिषद | कोकण-१ | कार्यकारी अभियंता, वसई- 
"२४०११२२०२३ | कुलकर्णी. (खुला) | (बांधकाम) उपविभाग, विरार शहर महानगरपालिका. 
पालघर. (रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन Seal क्रमांकः पदोन्न-११२४/ प्र.क्र.१११(१)/ सेवा-१ 


ee 


३१ ७२-अ श्री. प्रशांत चंद्रकांत | सार्वजनिक बांधकाम नागपूर कार्यकारी अभियंता, दक्षता व 
"२२०२१२२०२४ | वसुले. (इ.मा.व.) उपविभाग, मुल. गुणनियंत्रण मंडळ, नागपूर. 
(रिक्‍त पदी) 
३२ ७३ श्री. राजेद्र नामदेव | सार्वजनिक बांधकाम | कोकण-१ | कार्यकारी अभियंता, जिल्हा 
"२४.११२०२३ | सावंत. (खुला) उपविभाग, आजरा. परिषद (सा.बां) विभाग, 
सिंधुदुर्ग. (Rat पदी) 
३३ ७४ श्री. प्रसन्न प्रभाकर | इमारती बांधकाम | कोकण-२ | कार्यकारी अभियंता, इमारती 
"28.99.2023 | कुलकर्णी. (खुला) । उपविभाग क्र.२, मुंलुंड, बांधकाम विभाग, मुलुंड, मुंबई. 
मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
३४ 43 श्री. सुखदेव | सार्वजनिक बांधकाम | छत्रपती कार्यकारी अभियंता, जिल्हा 
"22.09.2094 | भाऊरावजी काकड. | (पश्चिम) उपविभाग, | संभाजीनगर | परिषद (सा.बां) विभाग, 
(भ.ज.-ड) कन्नड, जि. छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर. 
संभाजीनगर. (रिक्‍त पदी) 
३५ ७४-अ अनिस आलम | राष्ट्रीय महामार्ग छत्रपती कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय 
'२२०२२०२४ | अब्दुल रशिद | उपविभाग, शेटफळ, | संभाजीनगर | महामार्ग विभाग, जालना. 
खैरेदी. (खुला) पुणे. (रिक्‍त पदी) 
३६ ७५ श्री. विनोदकुमार | सार्वजनिक बांधकाम नागपूर । कार्यकारी अभियंता, जिल्हा 
"28.99.2023 | शालीकराम चुरहे. । विभाग, भंडारा. परिषद (सा. बां) विभाग, 
(इ.मा.व.) भंडारा. (रिक्‍त पदी) 
३७ ७५-अ अलियावर गफुर | सा. बां. उपविभाग, नाशिक । कार्यकारी अभियंता, दक्षता व 
"22.02.2028 | इनामदार. (खुला) मालेगांव.नाशिक , गुण नियंत्रण, नाशिक. 
(रिक्‍त पदी) 
३८ ७६ श्री.वेनय मधुकर । सार्वजनिक बांधकाम | कोकण-२ | कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
28.99.2023 | कुलथे. (इ.मा.व) =| उपविभाग क्र.पुणे ,५. राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
३९ ७८ श्री. सुयकांत | सार्वजनिक बांधकाम | छत्रपती | कार्यकारी अभियंता, परभणी 
"28.99.2023 | व्यंकटराव ठोंबरे. | उपविभाग, पैठण. संभाजीनगर | महानगरपालिका, परभणी. 
(खुला) (रिक्‍त पदी) 
४० ७८-अ श्री. अतुल संभाजी | प्रधानमंत्री ग्रामसडक | कोकण-२ | कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
'रर०२२०२४ | PHY. (खुला) योजना, कोल्हापूर. राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
४१ ७९ श्री. भिमाऱंकर | सार्वजनिक बांधकाम पुणे कार्यकारी अभियंता, 
"28.99.2023 | स्वामीराव भालके. | उपविभाग, बार्शी. नगरपरिषद प्रशासन 
(खुला) संचालनालय, पुणे. 
(रिक्‍त पदी) 
४२ ८० नाझीर wader बांधकाम | कोकण-२ | कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
"28.99.2023 | हुसेनअल्लाबक्ष विभाग 9.9, सोलापूर. राज्य पायाभूत विकास 
नाईकवडी. (खुला) महामंडळ, मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
४३ ८१ श्री. उमेश पांडुरंग | प्रधानमंत्री ग्रामसडक | अमरावती | कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
"28.99.2023 | वानखेडे. (इ.मा.व.) | योजना कार्यालय, ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 
अकोला. अकोला. (रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन Seal क्रमांकः पदोन्न-११२४/ प्र.क्र.१११(१)/ सेवा-१ 


TE Eee 


४४ ८३ श्री. राजेश पांडुरंग | कक्ष अधिकारी तथा उप | कोकण-२ | अवर सचिव तथा कार्यकारी 
"28.99.2023 | भोगले. (खुला) विभागीय अभियंता, अभियंता, सा.बां.वि., 
सा.बां.वि., मंत्रालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मुंबई. (श्री.गिरीबुवा यांच्या जागी) 
४५ ८३-अ श्री. शीलेद्रकुमार | सार्वजनिक बांधकाम | कोकण-२ । कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय 
22.02.2028 | विठ्ठल गुंड. (खुला) | उपविभाग दक्षिण, महामार्ग विभाग, पेण, जि. 
सोलापूर. रायगड. 
(रिक्‍त पदी) 
४६ ८३-ब ja. सुशिल लक्ष्मण पूल घटक क्र.३, | कोकण-२ | सहायक मुख्य अभियंता, सा. 
"२२०२२०२४ | साळगांवकर. संकल्पचित्र मंडळ, नवी बां. प्रा. विभाग, कोकण, मुंबई. 
(इ.मा.व.) मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
४७ ८४ जमिल महंमद गौस | सार्वजनिक बांधकाम | कोकण-२ । शहर अभियंता, भिवंडी 
"28.99,2023 | पटेल. (खुला) उपविभाग, चिपळूण. निजामपूर शहर 
महानगरपालिका, भिवंडी. 
(रिक्‍त पदी) 
४८ ८४-अ श्री. सुरेश कांतराव | सार्वजनिक बांधकाम । छत्रपती कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
'रर०२२०२४ | जोशी. (खुला) उपविभाग, मुखेड. संभाजीनगर | राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
मुंबई (छत्रपती संभाजीनगर) 
(रिक्‍त पदी) 
४९ ८५अ श्री. नंदकुमार | दक्षता व गुणनियंत्रण पुणे कार्यकारी अभियंता, पुणे 
"22.02.2028 | वैजनाथप्पा PR. | मंडळ, पुणे. महानगर प्रदेश विकास 
(खुला) प्राधिकरण, पुणे. 
(रिक्‍त पदी) 
Yo ८६ श्री. संजय साहुराज | सार्वजनिक बांधकाम | कोकण-२ | कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
"२४०११२२०२३ | वागज. (खुला) उपविभाग, भोर,जि.पुणे. राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
२. श्रीमती प्रिया पुजारी, कार्यकारी अभियंता यांच्या बदलीने पदस्थापनेचे आदेश यथावकाश स्वतंत्रपणे 


निर्गमित करण्यात येतील. 


वर नमूद कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या 
बाबींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे : 


> 


सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व Re पिटीडान स्टॅप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


सदर पदोन्नती ही मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल 
असलेल्या मूळ अर्ज क्र.१०४२/२०२४ मधील होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन Seal क्रमांकः पदोन्न-११२४/ प्र.क्र.१११(१)/ सेवा-१ 
॥. मा.उच्च न्यायालयात ज्येष्ठतासूचीसंदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहील. 


४. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा 
व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


४. वर नमूद अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता 
रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

५. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कमीत-कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाळ शासनास विनाविलंब सादर करावा. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती आदेशा 
निघाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आव्यक आहे. संबंधित 
अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या आदेझ्ञाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत रुजू 
न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. संबंधित 
अधिकारी आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत अथवा पूर्व मान्यतेने रुजू होण्यासाठी मंजूर 
केलेल्या वाढीव कालावधीत रूजू न झाल्यास, त्यांना पदोन्नतीत स्वारस्य नाही, असे समजून संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश आपोआप रद्द झाल्याचे समजण्यात येतील. 


६. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न 
झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे WET होईल. या आदेशान्वये पदोन्नती / पदस्थापना देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे, 
म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार रजा अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 


9. संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ HS 
वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


८. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले, याबाबत शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित 
अवगत करावे. 


९. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. वेतननिश्चितीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत विकल्प न दिल्यास 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात 
घेवून त्यांची पदोन्नतीच्या पदाची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन Seal क्रमांकः पदोन्न-११२४/ प्र.क्र.१११(१)/ सेवा-१ 


१०, 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील तरतूदीनुसार, 


संवर्ग नियंत्रण विभाग म्हणून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गामध्ये समाविष्ट केलेल्या पदांवर 
अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना या विभागामार्फत करण्यात येत आहे. 


११, 


संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 


संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 


१२. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९३००९४१४१८६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 
DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS: 


DATTATRAY reer 
2.5.4.20=d598800bebS5ed37ae09d78fff0592 1827 123426ec3977a74 
=Maharashtr 


76478ce183be979d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=6BAEFS5AD6F77A3A40CCCC3E9DDOFS0E344AB83A 
VA S A N T RA O K H A R K E 754542299875 CFO7868ED88B, cn=DATTATRAY VASANTRAO 
KHARKE 


Date: 2024,09.30 11:07:36 +05'30' 


(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (नवि-१/नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, मर्यादित, मुंबई. 
आयुक्‍त, जळगांव MEX महानगरपलिका, जळगांव, 

आयुक्‍त, अमरावती शहर महानगरपालिका, अमरावती, 


. आयुक्‍त, अहमदनगर शहर महानगरपालिका, अहमदनगर, 

. आयुक्त, परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी, 

. आयुक्त, भिवंडी निजामपूर हहर महानगरपालिका, भिवंडी. 

. आयुक्‍त,वसई-विरार हहर महानगरपालिका, विरार, 

. महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर, 

. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे, 

. संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल HMRI लिमिटेड (महा.मेट्रो), पुणे, 

. सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोंकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती 


संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 


. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग, पुणे, 
. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन Seal क्रमांकः पदोन्न-११२४/ प्र.क्र.१११(१)/ सेवा-१ 
"२३. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, ।। 111000णणणर्‍णर्‍णर्‍ण०ण०र्‍०२०२”२”०”०२०२_२?_०ूम 
२४. सर्व संबंधीत अधिकारी यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 
२५. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२८. कार्यासन अधिकारी (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२९. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३०. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३१. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
३२. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
३३. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३४. अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३५. कार्यासन अधिकारी (प्रशा-२ / प्रश्ा-३ / आस्था-१ / आस्था-३ / सेवा-६ / संगणक कक्ष व रोख शाखा) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


